कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन २०१८-१९ 
मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राबविण्यासाठी 
रु.८९८ लक्ष निधी वितरीत करणेबाबात. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक- कृयायो-०६१८/ प्र.क्र.२०२/१८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुमात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ३१ डिसेंबर , २०१८. 


संदर्भ :- 
) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.- कृयायो-०६१८/ प्र.क्र.२०२/१८/१४-अ, 
दि.२८ ऑगस्ट, २०१८ 
) कृषि व पदुम विभागाचा शासन शुध्दीपत्र क्र.- कृयायो-०६१८/ प्र.क्र.२०२/१८/१४-अ, 
दि.१५ सप्टेंबर, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्र: - 

१) संदर्भाधीन अनु.क्र.१ येथील दि.२८ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील शेवटून 
दुसर्‍या ओळीतील “रु.५६५ लक्ष” ऐवजी “रु.५००.६५ लक्ष” व “रु.८९८ लक्ष" ऐवजी “रु.८३३.६५ लक्ष" 
असे वाचावे. 

२) शासन निर्णय अनु.क्र.१ मधील दुसर्‍या ओळीतील “रु.५६५ लक्ष (रु.पाच कोटी पासष्ट लक्ष 
फक्‍त)” ऐवजी “रु.५००.६५ (रु.पाच कोटी पासष्ट हजार फक्त)” व तिसर्‍या व चौथ्या औळीतील “रु.८९८ 
लक्ष (रु. आठ कोटी ASIA लक्ष Hac)’ Vasil “रु.८३३.६५ लक्ष (रु. आठ कोटी तेहतीस लाख पासष्ट 
हजार फक्त) असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२३११६२०१४४६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Agriculture And 
S h ia ka n t ADF Di ef postalCode=4000 , st=Maharash र 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b1 bee Offfe 


162085c34db6bfd: 


C h a n d fa ka n t A n d g e erialNumber=d8d9626c% saree araceaeaherh 7Acfid3a95f 


2ac3c192e9c991f358271 ‘Shi 
Date: 2018.12.31 16:26:34 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि),मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःकृयायो-०६१८/ प्र.क्र.२०२/१८/१४-ओ 
४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), मंत्रालय,मुंबई-३२ 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्रराज्य, पुणे 
६. संचालक ( निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषिआयुक्‍तालय,पुणे 
७. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
८. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी 
९. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 
११.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३.वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगीसचिव 
१५.मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगीसचिव 


१६. निवड नस्ती (कार्यासन -४ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


